महाराष्ट्र कारागृह व Yada 
विभागातील अधिका-यांच्या गणवेष 
भत्त्यात वाढ करण्याबाबत शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र. १२०/ तुरुंग १ (भाग-१) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०१७ 


वाचा 

१) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र. जेएलई३२९२/२(५)(अ)पीआरएस-१, दिनांक १७ ऑगस्ट, १९९३. 

२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.जेएलई-१०१०/ ५३६/ प्र.क्र.१८८/ पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१, 
दिनांक २६ एप्रिल २०१६. 

३) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे 
पत्र क्र.अपोमसंवकामनि/पुणे/क-५/ पोप्रभत्ते? १०४१७/२०१६, दिनांक ७/११/२०१६. 

४) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.जेएलई-१०१०/ ५३६/ प्र.क्र.१८८/ पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१,(भाग-१) 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६. 


— 


शासन शुध्दीपत्रक - 

उक्त नमूद संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये दि. ०१.१२.२०१६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आलेला आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिच्च्छेद क्रमांक १ मध्ये पुढील प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत 
आहे. 
२. सदर परिच्छेद क्रमांक १ मधील ओळ क्रमांक ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या "दर वर्षाकरीता" 
याऐवजी "दर चार वर्षाकरीता" असे वाचावे. 
3. सदर BWA शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७"१/५४/.॥१59॥0॥॥9.90४९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२१८१७२९१२६३२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Saguna ७ Thengil 

S a g 1 n a G DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a029adc135025 
943cb93cc90de6ceb564ced5ea3, cn=Saguna G 


Thengil re 


(स.ग.ठेंगिल) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


-O 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (गृह- शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, (अ.व.सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


AD 


CC NV 


८00) 


S L& 
SS S62 2S SS YS SS Se 


(३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र. १२०/ तुरुंग १ ( भाग-१) 


९) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
१०) कारागृह उपमहानिरीक्षक,मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 

११) अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह (सर्व) 

१२) प्राचार्य,दौळतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय,पुणे.६ 

१३) अधीक्षक,जिल्हा कारागृह (सर्व) 

१४) अधीक्षक,खुळे जिल्हा कारागृह (सवी 

१५) प्राचार्य किशोर सुधारालय,नाशिक 

१६) अधीक्षक,रत्नागिरी विशेष कारागृह,रत्नागिरी. 

१७) संपर्क अधिकारी, स्वतंत्रपूर Ett वसाहत,आटपाडी जि.सांगली 

१८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
20) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२१) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
२२) उपकोषागार अधिकारी (स्वी 
23) गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२४) निवडनस्ती-तुरुंग-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


